श्री.सिद्धार्थ धर्माधिकारी, मुख्य सरकारी 
वकील, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली 
आणि सहायक श्री. आदित्य पांडे आणि 
श्रीमती गुंजन मंगला यांच्या नेमणुकी आणि 
फी बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्र.- टीईआर-०९२२/प्र.क्र.१९६/विशा-१ ब 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १९ जून, २०२४. 


वाचा- 
१. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), म.रा., मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं-)३००४३/२/२०२३- 
DESK 30, दि. २१/०२/२०२४. 
२. शासनाचे सम क्रमांकाचे दि. ०८/०२/२०२३ व दि.२०/११/२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना- 

केंद्र सरकारने बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक अधिनियम, १९६७ मधील तरतुदींनुसार पॉप्युलर 
फ्रंट ऑफ इंडिया (>) संघटनेस दि. २७/९/२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये बेकायदेशीर संघटना म्हणून 
घोषित केळे असून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) व संलग्न संघटनांबाबत दि. ६/१०/२०२२ रोजीच्या 
अधिसूचनेन्वये बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. सदरहू 
न्यायाधिकरणासमोर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी शासनाच्या दि.०८/०२/२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये श्री.सिद्धार्थ धर्माधिकारी, मुख्य सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांची 
आणि त्यांना सहायक म्हणून श्री. आदित्य पांडे आणि श्रीमती गुंजन मंगला यांची नियुक्‍ती करण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. आता श्री.सिद्धार्थ धर्माधिकारी, मुख्य सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, 
नवी दिल्ली, सहायक श्री. आदित्य पांडे व श्रीमती गुंजन मंगला यांची व्यावसायिक फी पारित होण्याकरिता 
नेमणुकीबाबत व फीच्या दरांना मान्यता दिल्याचा लेखाशीर्ष असलेला झासन निर्णय निर्गमित होण्याची 
विनंती विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), म.रा., मुंबई यांनी त्यांच्या दि. २१/०२/२०२४ च्या पत्रान्वये 
विनंती केली आहे. तदनुषंगाने श्री.सिद्धार्थ धर्माधिकारी, मुख्य सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायाळय, नवी 
दिल्ली, सहायक श्री. आदित्य पांडे व श्रीमती गुंजन मंगला यांच्या नेमणुकीबाबत तसेच फी च्या दरांना 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती:- 


झासन निर्णय:- 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), म.रा., मुंबई यांनी विनंती केल्यानुसार श्री.सिद्धार्थ 
धर्माधिकारी, मुख्य सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली, सहायक श्री. आदित्य पांडे व श्रीमती 
गुंजन मंगला यांची सदर प्रकरणी नियुक्‍ती करण्यात येत असून त्यांच्या व्यावसायिक फी ची देयके पारित 
होण्याकरिता खालील दरांना मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईआर-०९२२/प्र.क्र.१९६/विशा-१ ब 


अ.क्र नाव बाब मंजूर फी (रुपयात) 
१. सिद्धार्थ धर्माधिकारी प्रति सुनावणीकरिता।|  १,५०,०००/- 
2. आदित्य पांडे प्रति सुनावणीकरिता।|  १,५०,०००/- 
३. गुंजन मंगला प्रति सुनावणीकरिता।  १,५०,०००/- 


२. यावरील खर्च “लेखाशीर्ष (००)(१०१) गुन्हा अन्वेषण आणि दक्षता २०५५, पोळीस (००)(०५) 
दहडातवाद विरोधी पथक (20440499) (योजनेत्तर/दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाली २८ व्यावसायिक सेवा 
या उद्दिष्टाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१९१४४०३४५९२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
J A H A N G | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0514d0441bc151d360aa9723b622b5ac853f58450 
KYA M U D D | N 638828ec27f54c83e1c36e9, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=D8DF82CCD8641 1440F872E806944C68D20 
B4533D6C7D7079D601D1337F7E8B66, cn=JAHANGIR 
K H A N KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2024.06.19 14:57:50 +05'30' 
(जहांगीर खान) 
अवर — 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (वि.शा. १ ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


